श्रीमती रेवती अनिल कुलकर्णी, 
विभागीय वन अधिकारी गट-अ 
(वरिष्ठ श्रेणी) यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : एमएफएस-०५-२२/प्र.क्र.११२/फ-८. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १० ऑगस्ट, २०२२ 


शासन Seat :- 


शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कामे पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम, २००५, कलम ४ (४) व ४ (4) मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने 
श्रीमती रेवती अनिल कुलकर्णी, विभागीय वन अधिकारी गट-अ (वरिष्ठ श्रेणी) यांची खालीलप्रमाणे 
बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. अधिका-यांचे नाव व पदनाम बदलीने पदस्थापनेचे पपव  । aT 
ठिकाण 
za २ ३ FB 
| श्रीमती रेवती अनिल कुलकर्णी, । उप संचालक (दक्षिण) रिक्‍त पदी 
विभागीय वन अधिकारी (सामाजिक । संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, 
वनीकरण), धुळे. बोरिवली. 


२. श्रीमती कुलकर्णी यांनी बदलीच्या पदावर तात्काळ हजर व्हावे. याबाबतची माहिती संबंधित 
नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी शासनास ananda.shendge@nic.in या ई-मेल संकेतस्थळावर सादर करावी. 


३. संबंधित अधिकाऱ्यांना शासनाच्या पूर्वपरवानगी शिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु 
नये. तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम - ३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने 
बदली झालेल्या अधिकाऱ्याचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास, ते 
संबंधित अधिकाऱ्यांना मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. 


४. सदर बदली आदेज्ानुसार संबधित अधिकारी तात्काळ बदलीच्या पदावर हजर न झाल्यास वा 
कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारे असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून 
त्यांचेविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-०५-२२/प्र.क्र.११२/फ-८. 


षु. सदर शासन आदेशा, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०८१०११३६५८४९१९ असा आहे हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ANANDA SHANKAR SHENDAGE 


DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND: 
ANANDA S HANK AR ३१. 0 एकरात, nostalcode=0003 stManarasita, 
2.5.4.20=0db7067£83b51744741b4485650edc8705560188be635df8 196 


05b4913ead056, 


(2 


मुख्य वनसंरक्षक /वनसंरक्षक / उप वनसंरक्षक (सर्व) 
वनसंरक्षक व संचालक, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरिवली. 


(आनंदा ahs) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
२) मा. मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 
३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर. 
४) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
५) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
६) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
७) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

) 

) 


vo 


१०) महालेखापाल, ASRIS- 9/2 (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/ नागपूर 
११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, (स्वी 
१२) प्रधान सचिव (वने) यांचे स्वीय सहाय्यक 
) 
) 


१३) संबंधित अधिकारी (प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), म.रा.नागपूर यांचे मार्फत) 
१४) निवड नस्ती (फ-८ कार्यासन). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


